गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनांवर अभ्यास 
करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त 
न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी २१२४/प्र. क्र. ४२/कार्या-१० 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एसटीसी २१२४/प्र.क्र. ४२/का. १० 
दिनांक ६ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

गोंड गोवारी समाजाच्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येत 
असलेल्या अडचणींच्या संदर्भात दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दिनांक ६ मार्च, २०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनांचा अभ्यास करण्यासाठी श्री के. एल. वडणे, निवृत्त न्यायाधिठा 
मा. उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने त्यांच्या 
अहवाल ६ महिन्यांच्या कालावधीत शासनास सादर करणे अपेक्षित होते. सदर अहवाल सादर करण्यासाठी 
समितीला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामूळे सदर समितीस त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनांच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी श्री के. एल. वडणे, सेवानिवृत्त 
ROTATE मा. उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत करण्यात आलेल्या समितीस त्यांचा अहवाल 
सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०६१११२०४८५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA TUKARAM JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=603978b5660f0eca32742a306629627cab3d44b5023a7b6aeSf7a2a 
d9b25432f, postalCode=400032, st=Maharasht 


TUKARAM JADHAV वदया 
(र. तु. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त/गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी २१२४/प्र. क्र. ४२/कार्या-१० 


४. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. श्री के. एल. वडणे, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

६. आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक 

७. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर/अमरावती 

९. सह संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१०. सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (सर्व) 
११. निवडनस्ती (कार्यासन-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


